पुनर्वितरण- 
सावित्रीबाई फुळे कन्या कल्याण योजना 
(कार्यक्रम) (२२३५ २३८६). 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपुनि-२०२०/४१४/प्र.क्र.२०३/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, एल.टी.मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा :- अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा कुटुंब कल्याण पुणे यांचे पत्र क्र.राकुकका/कक्ष- 
४/२२३५/पुन प्रस्ताव/२७२९४-९६, दि.२६.०६.२०२० 


प्रस्तावना :- 


(०१) (०२) सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना (कार्यक्रम) (२२३५ २३८६) या 


लेखाशिर्षाखाली प्रत्येक लाभार्थ्यास रु.१०,०००/- फक्त या प्रमाणे अनुदान वितरीत करण्यात येते, 


सदर योजना दि. १९.०९.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महिला व बाल कल्याण विभागाकडे वर्ग 


करण्यात आली असून सद्यस्थितीत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी अनुदान जिल्हा परिषदे 


मार्फत लाभार्थ्यास वितरीत करण्यात येते. 


सदर योजनेसाठी सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरिता च्या अर्थसंकल्पात रु.१५६ हजार एवढे 


अनुदान बाब (३१) सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आळे होते. तसेच सदरची 


माहिती MPSIM प्रणालीवर देखील (३१) सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाळी भरण्यात आली 


होती. तथापि सन २०२०-२०२१ च्या श्वेत पुस्तिकेमध्ये सदर अनुदान (बाब) (५०) इतर खर्च या बाबी 
समोर नमुद केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपुनि-२०२०/४१४/प्र.क्र.२०३/कु.क 


झछासन निर्णय:- 


सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना (कार्यक्रम) (२२३५ २३८६) या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२०-२०२१ या वर्षाकरिता (५० इतर खर्च या बाबीमधून (३१) सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
याबाबीकरीता रु.१,५६,०००/- (रु.एक लाख छपन्न हजार फक्त ) इतक्या रक्कमेस पुढीलप्रमाणे 
पुनर्वितरण करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे: 


(रु.हजारात) 
अ.क्र.। लेखाशिर्ष बाब सन २०२०-२०२१ । पुनर्वितरण । पुनर्वितरणानंतर 
मंजूर अनुदान चे मंजूर 
अनुदान 
१ | (०१) (०२) | (५०) इतर खर्च १५६ Kaye | 0__| 
सावित्रीबाई फुले | (39) सहायक शि (-) १५६ १५६ 


कन्या कल्याण अनुदाने 
योजना (कार्यक्रम) | (वेतनेत्तर) 
(२२३५ २३८६) 


२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८मधील भाग-पहिला उपविभाग-तीन मधील अनुक्रमांक १ मधील 
परिच्छेद १६२, १६३ व १६४ नुसार पुर्नवितरणाचे पूर्ण अधिकार प्रशासकिय विभागास आहेत. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१३१६४३३९१३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 

J a aa ५ h e i DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

S h 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9826781 

a mM S 7 e r de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea1 8f6d4 
e 6feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 

Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 

Date: 2020.08.17 11:11:07 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल ,(लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरीक्षा) २/१- महाराष्ट्र ,मुंबई/ नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपुनि-२०२०/४१४/प्र.क्र.२०३/कु.क 


२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 

७. वित्त विभाग, व्यय -१३ / अर्थसंकल्प -९, मंत्राळय, मुंबई 

८. नियोजन विभाग (१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग अर्थसंकल्प , मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवड नस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


